वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील वस्तू व सेवा कर 
कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
बदल्यांच्या अधिकारांचे प्रत्यायोजन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विकअ-१०२२/प्र.क्र.१७७/वि.प्र.२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १९ डिसेंबर, २०२२ 
संदर्भ- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक:एसआरव्ही-२०१४/व्हीआयपी २८४/ 
प्र.क्र.३६२/१२, दिनांक २६.११.२०१४, 
3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-१०१४/प्र.क्र.१९८/वि.प्र.-१, 
दिनांक २७ मार्च, २०१५, 
४ शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-१०१४/प्र.क्र.१७७/वि.प्र.-२, 
दिनांक ०८ डिसेंबर, २०२२. 


शासन निर्णय- 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध करण्यासाठी बदली अधिनियम, २००५ Helles कलम ६ मधील 
दुसरे परंतुक व कलम ७ नुसार वित्त विभागाच्या अधिपत्याखालील वस्तू व सेवा कर कार्यालयातील 
बदल्यांच्या अधिकारांबाबत वरील संदर्भ क्रमांक ३ व ४ चे शासन निर्णय अधिक्रमित करून सदर अधिकार 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ क्रमांक ४ मध्ये नमूद मा.मंत्री(वित्त)/अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र अधिकारी / कर्मचारी वर्ग २००५च्या प्रस्तुत शासन 
अधिनियमातील कलम ६ निर्णयानुसार 
नुसार सक्षम प्राधिकारी अधिकाराच्या 
प्रत्यायोजनानंतर बदली 
करण्यास सक्षम असलेले 
प्राधिकारी 
|, a | 2 3 1 $_| 
अपर राज्यकर आयुक्‍त, गट-अ मुख्यमंत्री मंत्री (वित्त) 
(वेतन स्तर 85-२८ : १२४८००- 
२१२४००) 
२. राज्यकर सह आयुक्‍त, गट-अ मुख्यमंत्री मंत्री (वित्त) 
(वेतन स्तर 5-२५ : ७८८००- 
२०९२००) 


शासन निर्णय क्रमांकः विकअ-१०२२/प्र.क्र.१७७/वि.प्र.२ 


३ राज्यकर उप आयुक्त, गट-अ मंत्री (वित्त) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान 
(वेतन स्तर 85-२३ : ६७७००- सचिव/ सचिव, वित्त 
२०८७००) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४ | राज्यकर सहायक आयुक्‍त, गट-अ मंत्री (वित्त) अपर मुख्य सचिव/ प्रधान 
(वेतन स्तर 5-२० : ५६१००- सचिव/ सचिव, वित्त 
१७७५००) विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ष्‌ राज्यकर अधिकारी, गट-ब मंत्री (वित्त) राज्यकर आयुक्त, 
(वेतन स्तर 5-१५ : ४१८००- महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१३२३००) 
६ (31) राज्यकर निरीक्षक, गट-ब मंत्री (वित्त) विशेष राज्यकर आयुक्‍त, 
(अराजपत्रित) (वेतन स्तर 5-१४ : महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
३८६००- १२२८००) (मुंबई क्षेत्रांतर्गत 
व महाराष्ट्रातील आंतरक्षेत्रिय 
बदल्या) 
६ (4) राज्यकर निरीक्षक, गट-ब मंत्री (वित्त) संबंधित क्षेत्रिय अपर 
(अराजपत्रित) (वेतन स्तर 5-१४ : राज्यकर आयुक्‍त 
३८६००- १२२८००) (मुंबई वगळून 
इतर क्षेत्रांतर्गत बदल्या) 

७(अ) | गट-क मधील सर्व कर्मचारी (मुंबई विभागप्रमुख विशेष राज्यकर आयुक्‍त, 
aad व महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
आंतरक्षेत्रिय बदल्या) 

७(ब) | गट-क मधील सर्व कर्मचारी (मुंबई विभागप्रमुख संबंधित क्षेत्रिय अपर 
वगळून इतर क्षेत्रांतर्गत बदल्या) राज्यकर आयुक्‍त 

८ गट-ड मधील सर्व कर्मचारी यांच्या | प्रादेशिक विभागप्रमुख संबंधित क्षेत्रिय अपर 
क्षेत्रांतर्गत बदल्या राज्यकर आयुक्‍त 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२१९१७५३४११००५ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


BHAGYASHREE 
JAIDEEPSINGH DEORE 
(भाग्यश्री देवरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विकअ-१०२२/प्र.क्र.१७७/वि.प्र.२ 


३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक, 

४. अपर मुख्य सचिव (वित्त)/सचिव (व्यय) यांचे स्वीय सहायक, 

५. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगाव, मुंबई, 
विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवा कर भवन, माझगाव, मुंबई, 
सर्व संबंधित अपर राज्यकर आयुकत (विशेष राज्यकर आयुक्त यांचेमार्फत) 
विक्रीकर प्रशासन-१, ३ ,४ कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती, विक्रीकर प्रशासन-२ कार्यासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


on SG mM 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


